आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (05) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ७३८) 
राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (2290 ई ४५५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जुले, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बियुडी-१३२२/प्र.क्र. ११/आरोग्य-७. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 
येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित 
केंद्र हिस्सा रु.९१०४.०० लाख व समरुप राज्य essa HMA रु.६०६९.३३ लाख इतका निधी वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन H.2 अन्वये प्राप्त झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सदर 
प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ मधील 
प्रलंबित केंद्र हिस्सा रु.९१०४.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.६०६९.३३ लाख असा एकूण 
रु.१५१७३.३३ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 
खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ । सदर शासन निर्णयाद्वारे 
नाव केंद्र/राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीत | वितरीत करण्यात येत 
तरतुद असलेली तरतूद 
राष्ट्रीय २२१० एफ ७३८ ३१- १५६४१.३३ ९१०४.०० 
ग्रामीण (केंद्र हिस्सा ६०%) सहायक (५९%) 
आरोग्य २२१० ई ४५५ अनुदाने १००००.०० ६०६९.३३ 
अभियान | (राज्य हिस्सा ४०%) | (वेतनेत्तर) (६१%) 
एकूण २५६४१.३३ १५१७३.३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१५१७३.३३ लाख (अक्षरी रुपये एकशे एकावन्न कोटी त्र्याहत्तर लाख 
तेहत्तीस हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी 
विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेळे भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन fog fod विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र.६७१/व्यय-१४ दि.०४.०७.२०२२ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरुन व संदर्भाधीन क्र.१ येथील परीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१११७५०५४६२२४ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR rane 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

३) अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) 

) 
) 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९) विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८ ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


